प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाच्या ४० 
टक्‍के हिऱ्यांतर्गत मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता यंत्र 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोदिया 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीजी-२०१८/प्र.क्र.३९७/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ०५ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा: १ 


च्यारी 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८. 

४) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/राज्य योजना/ ४० 

टक्के हिस्सा/यंसाख/प्र.म/२-म/१९३३७/२०१८, दिनांक : २०.११.२०१८. 


शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया या संस्थेस सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात 


राज्य शासनाच्या Yo टक्के हिऱ्यांतर्गत यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी रुपये २००.०० लक्ष इतके 


अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे. सदर अनुदानातून एकूण रुपये १,९९,९५,६३५/- (अक्षरी 


रुपये एक कोटी नव्याण्णव लक्ष पंचाण्णव हजार Sal पस्तीस फक्त) इतक्या रकमेची खालील 


तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन 


राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


प्रशासकीय 
अ. या प्रति नग किंमत 
= यंत्राचे नांव नग किंमत एकूण किंमत मान्यतेची 
१ किंमत गाड म 
रक्‍कम 
(१. ' डीसीआर इन्स्ट्रमेट सेट ०१ २,९०,००० २,९०,००० २,९०,००० 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजी-२०१८/प्र.क्र.३९७/प्रजञा-१ 


प्रशासकीय 
अ. a प्रति नग किंमत 
-_ यंत्राचे नांव नग eee | Ul किंमत | मान्यतेची 
रक्‍कम 
२. सेप्टल इन्स्ट्रमेट सेट ०१ २,९०,००० २,९०,००० २,९०,००० 
३. फेस इन्स्ट्रमेट सेट ०१ २,९०,००० २,९०,००० २,९०,००० 
४. ।एलइईडी लाईट सोर्स विथ शि 2,84,000]  २,९५,००० २,९५,००० 
फायर ऑप्टीक केबल 
५. सिंगल चिप कॅमेरा fear] ०१ २,९५,००० २,९५,००० २,९५,००० 
मॉनिटर 
६. ।सायनसकोप० डिग्री | oF | 2,84,000 2,84,000 2,8 4,000 
७. ।सायनसकोप 30 feat 04 2,284,000 284,000 2,34,000 
८. | सायनसकोप 8y feat | oF | 2,84,000 2,8 4,000 2,84,000 
९. । सायनसकोप ७० डिग्री | oF | 2,84,000 2,84,000 2,84,000 
१०. ईलेक्ट्रो काटरी ०१ १६,००,००० १६,००,००० १६,००,००० 
ca लेबारेटरी ऑटोक्लेव्ह ०२ ४४,३०० ८२,६०० ८२,६०० 
१२. | बक्टेरिओलॉजीकल णि २३,६०० २३,६०० २३,६०० 
ईन्क्युबेटर 
१३. | बी.ओ.डी. ईन्क्युबेटर ०१ ७६,७०० ७६,७०० ७६,७०० 
१४. | कॉान्स्टंट टेम्परेचर वाटर बाथ | oF | 38,220 ३४,२२० ३४,२२० 
१५. | कॉलनी कॉउंटर ०१ १०,६२० १०,६२० १०,६२० 
१६. | बक्टेक मज्ञीन ०१ | 90,§2,000] 90,§2,000] १०,६२,००० 
१७. ।बायटेक मशीन ०१ | १५,४८,७५०। १५,४८,७५०। १५,४८,७५० 
१८. | नान कॉन्टॅक्ट टोणोमिटर | oF | ६,१६,००० ६,१६,००० &,1§,000 
१९. | Rove SAT ५ स्टेप VEST । 02 9,4&,200]|  ३,१३,६०० 3,93,G00 
२०. | ईनडायरेक्ट आप्थाल्मोस्कोप| ०१ ७२,८०० ७२,८०० ७२,८०० 
(वायरलेस ) 
२१. | ऑप्थाल्मीक Rar युनिट | ०२ १,६८,००० ३,३६,००० ३,३६,००० 
( विथ डिजिटल विझस 
अँक्युटी चार्ट ) 
२२. ।अँटोमेटड पेरिमिटर णि ११,२०,००० 
११,२०,००० ११,२०,००० 
२३. | ओटी टेबल (हायड्रोळीक ) | oF | 900,300 400,300 900,300 
२४. ।फुल्ली अँटोमंटीक हॉरिझंटल णि ६,९६,२०० ६,९६,२०० ६,९६,२०० 


ऑटोक्लेव्ह विथ व्हॅकूम पंप 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजी-२०१८/प्र.क्र.३९७/प्रशा-१ 


अ. ae प्रति नग किंमत प्यायले 
-_ यंत्राचे नांव नग eee | ul किंमत | मान्यतेची 
रक्‍कम 
सिस्टिम (साईज 20 x 3§ ) 

२५. | आप्थाल्मीक इन्स्ट्रमेट अण्ड | १५ ४४,६१३ ६,६९,१९५ ६,६९,१९५ 

ईक्विपमेंट 

२६. ।अल्ट्रासाउंड मशीन | oF ¢€,00,000 ¢€,00,000 ¢,00,000 

२७. | काल्कोस्कोप व्हिडिओ ०१ | ५,५८,८८०। ५,५८,८८० ५,५८,८८० 

२८. ।मायक्रोटोम सेमी अँटोमॅटिक | ०१ | 9¥,2¢,000] १४,९८,००० | १४,९८,००० 

२९. कोअँग्युळोमिटर ०१ २,९५,००० २,९५,००० २,९५,००० 

३०. अँडव्हान्स लेप्रोस्कोपी शि ५५,००,००० ५५,००,००० ५५,००,००० 

सिस्टिम विथ एचडी ३ चिप 
कॅमेरा सेट विथ ऑल 
अँसेसरीज 

३१. | डेटल चेअर अँटोमॅटिक | oF २,४६,१७० २,४६,१७० २,४६,१७० 

३२ । नेबुलायझर्स (अँटोक्लेव्हेबल णि ९,५०० ९५,००० ९५,००० 

विथ कॉम्प्रस्ड बेस) 
एकूण १,९९,९५,६३५  १,९९,९५,६३५ 
अटी :- 

१. सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य शासनाच्या vo टक्के हिऱ्यांतर्गत सदर संस्थेस मंजूर 
असलेल्या अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नाही, याबाबत 
संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 

३. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

४. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद॒अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजी-२०१८/प्र.क्र.३९७/प्रशा-१ 


षु. 


१०. 


2) 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ Aedes 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केळेला नसल्याबाबत 
व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
मधील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या 
शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने 
अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त ARITA नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाच्या vo टक्के हिऱ्यांतर्गत मंजूर असलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्या लेखाश्ीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया 
(००)(४३) - विद्यमान जिल्हा/ संदर्भ (४२१० २४९२) BUTS संलग्नित 
नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना करणे (शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, गोंदिया) (राज्य हिस्सा- Yo टक्के) (कार्यक्रम) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


हासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजी-२०१८/प्र.क्र.३९७/प्रशा-१ 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२०५१५०८२८८९१३ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
i U N ou=Medical Education and Drugs 
- Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a508 
h | 97b7b2244d66593f50dd7 13da8386091250 
a a e 3, cn=Arun M. Dahale 
Date: 2018.12.05 15:31:37 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया. 
६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


